प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून सेवा प्रत्यावर्तित 
करणेबाबत 
श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२(भाग-१)/प्रशा-२ (१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२३ 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक ०१.०२.२०२३. 
२) श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांचा अनुक्रमे दिनांक २५.०९.२०२३ व दि.१४.१०.२०२३ 
रोजीचा विनंती अर्ज. 
3) उपसचिव, राज्य सेवा SEH आयोग, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था-२०२३-२४/रासेहआपु/ 
प्र.क्र.३१/कार्या-२/४२७, दिनांक २६.०९.२०२३. 


शासन आदेश 


श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक 
०१.०२.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, 
पुणे या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी आदेशात नमूद अटी 
व शर्तीनुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यानुसार श्री.कोष्टी हे राज्य सेवा हक्क आयोग, 
पुणे या कार्यालयात दिनांक 09.03.2023 पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
२. तथापि, श्री.कोष्टी यांनी त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे प्रत्यावर्तित करण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार, 
त्यांची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे या कार्यालयातील “कक्ष 
अधिकारी” या पदावर करण्यात आलेली प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती संपुष्टात आणून, त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ 
विभागाकडे म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे प्रत्यावर्तित करण्यात येत आहेत. 
३. राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे या कार्यालयाने, श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१११८१४०५१८०७ असा आहे. हा आदेडश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN KASHINATH ५ नन 


37a32115497d05a2e91 bO8062bea862d1d55f490eb31 1d2f0e47e2fal 


fat 8 idonym=2D44D45 1D265F 16B5CF7C5E69E475151658C1F48, 
serialNumber=9F F022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080BAD797257 
2EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.12.11 18:14:26 +05'30' 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी, राज्य Sal Se आयोग, पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२(भाग-१)/प्रशा-२ (१४ब) 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हकक आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
४) उपसचिव, राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे. 

) सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) उपसचिव (लो.दि.क.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

) निवड नस्ती/संग्रहार्थ-प्रशा-२ (१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


